संसदीय कार्य विभागाच्या कार्यालयीन 
कामकाजासाठी वाहन भाडेतत्त्वावर 
उपलब्ध करुन घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेसाख२५१९/प्र.क्र.३४/तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ डिसेंबर, २०२० 
वाचा :- 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१, 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० 

प्रस्तावना :- 

संसदीय कार्य विभागाचे कामकाज इतर मंत्रालयीन विभागांपेक्षा भिन्न स्वरुपाचे आहे. महाराष्ट्र 
विधानमंडळाशी संबंधित कामकाजाचे विधानमंडळ सचिवालय व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
यांच्यादरम्यान समन्वयाचे कामकाज या विभागाकडून हाताळण्यात येते. या विभागाच्या कामकाजाचे 
स्वरुप विचारात घेता, तातडीच्या व कालमर्यादित स्वरुपाच्या कामकाजासाठी विभागाकडे वाहन 
उपलब्ध असण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. मात्र या विभागासाठी स्टाफ कार मंजूर करण्यात आलेली 
नाही. तसेच या विभागाच्या मंजूर पदांमध्ये वाहनचालक या पदाचा समावेश नाही. यास्तव या 
विभागासाठी एक स्टाफ कार मंजूर करुन, मंजूर कार खरेदी करण्याऐवजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दराने व त्यानंतर वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल अशा 
दराने व निश्चित केलेल्या पुरवठादाराकडून वाहन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास मंजूरी देण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीवर या विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने वित्त विभागाने या विभागाच्या तातडीच्या व कालमर्यादित स्वरुपाच्या कामकाजासाठी एक 
स्टाफ कार मंजूर केली असून, मंजूर कार खरेदी करण्याएवेजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन 
शासन निर्णयानुसार वाहन भाड्याने उपलब्ध करुन घेण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार या विभागाच्या 
कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणार्‍या शासन निर्णयानुसार या विभागासाठी 
भाडेतत्त्वावर वाहन उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. 

२. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च ' मागणी क्रमांक - पी - १, मुख्यलेखाशिर्ष २०५२ - सचिवालय - 
सर्वसाधारण सेवा,०९० - सचिवालय, (००)(०१) संसदीय कार्य विभाग (अनिवार्य), संकेतांक (२०५२ 
०२६८), १३, कार्यालयीन खर्च ' या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६५ /२०२०/विनियम 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लेसाख२५१९/प्र.क्र.३४/तीन 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१७१७०४३८१८१५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarfare Ramesh 
Sakharam 


(र.स.सरफरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, माजी सैनिक 
कल्याण आणि संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक 
उपक्रम), रोजगार हमी, भुकंप पुनर्वसन आणि संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (संसदीय कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य , (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अवर सचिव, वित्त विभाग (कार्या.व्यय-४/विनियम) मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-३१), मंत्रालय, मुंबई 

११. कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


